अटल बांधकाम कामगार आवास 
योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अर्ज 
करण्याच्या दिनांकाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. :-इबांक २०१८/प्र.क्र. २०८/काम ७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ४ जुलै, २०१९. 


वाचा:- १) गृह निर्माण विभागा शासन निर्णय क्र. SAH २०१८ / प्र.क्र. २०८ / काम ७, 
दिनांक १४ जानेवारी, २०१९. 
२) उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक: FAH २०१८ / प्र.क्र. २०८ / काम ७, 
दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या ग्रामीण भागातील नोंदीत (सक्रिय) 
बांधकाम कामगारांना ग्रामीण भागात स्वत:च्या जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या 
कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) राबविण्यास 
आणि त्यासाठी रू. १,५०,०००/- इतके अर्थसहाय्य देण्याबाबत संदर्भाधीन १४ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तसेच, घर बांधणीसाठी जमीन खरेदी व घरबांधणीच्या अनुषंगिक 
बाबीसाठी केलेल्या खर्चाच्या प्रतिपुर्तीसाठी रु. ५०,०००/- इतके अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास संदर्भाधीन दिनांक 
०७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 


सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार हा मंडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अधिक 
कालावधीसाठी नोंदणीकृत असण्याची अट संदर्भाधीन दिनांक १४ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
घालण्यात आली आहे. उक्त योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सदर अटीत बदल करुन बांधकाम कामगारांच्या 
नोंदणीचा दिनांक निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अटल बांधकाम कामगार आवास योजना ( ग्रामीण ) या योजनेच्या लाभ घेण्याकरिता दिनांक ३१ मे, 
२०१९ रोजी व त्यापुर्वी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) 
बांधकाम कामगारांना या योजनेत अर्ज करता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांक २०१८/प्र.क्र. २०८/काम ७ 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७०४१२५३३०५३१० असा आहे. तसेच सदरचा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


-0 
— 
es 


१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHASHANK MADHAV SATHE 
5 HA 5 HA N K 4. 126443f462199739802954771977c2d89e32e391d622c519f3 
c: al 


ICode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


bi 06bf85893554acScded657c0F1435af29a0ad 1 18fb7594 
93176e40002b178, INDUSTRY ENERGY AND LABOUR 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SHASHANK MADHAV SATHE 
Date: 2019.07.04 12:57:01 +05'30' 


(21. AT. साठे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद /विधानसभा) 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 


. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 


सर्व अ.मु.स /प्र.स./सचिव मंत्रालयीन विभाग. 


. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. प्रधान सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. मंडळाचे इतर सर्व सदस्य (व्दारा कामगार आयुक्त) 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

.कामगार आयुक्त, मुंबई / अतिरिक्‍त कामगार आयुक्‍त, मुंबई/पुणे/नागपूर. 

. उप कामगार आयुक्त, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद. 

.सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 


कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
सर्व उप सचिव उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग. 


. महाळेखापाल-१ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. महालेखापाल-२ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

, निवडनस्ती (कामगार-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


